मोटार वाहन विभागातील सहायक 
मोटार वाहन निरीक्षक/मोटार वाहन 
निरीक्षक / सहा.प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी व उपप्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी यांना सुधारित दराने 
गणवेश भत्ता मंजूर करण्याबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१६/प्र.क्र.१८७/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ एप्रिल २०१८ 


वाचा: 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५८९/टीआर-३३१/परि-६, दि.२७.०८.१९९० 

शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५८९/टीआर-३३२/परि-६, दि.२८.०८.१९९० 

३) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे क्र.पआका/अधिकारी गणवेष/का.१०/२०१५/ जा.क्र.१००३९, 
दि.०१.०९.२०१५ 

४) परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाचे क्र.पआका/न.क्र.१०/अधिकारी गणवेष/२०१७/ 

जा.क्र.१२५४०, दि.०१.०९.२०१७ 


te) 
— 


xX 


प्रस्तावना : 

मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक व मोटार वाहन निरीक्षक यांना 
संदर्भाधीन क्र.१, दि.२७.०८.१९९० शासन निर्णयान्वये प्रथम नियुक्‍तीच्यावेळी रु.१०००/- व त्यानंतर 
दर दोन वर्षांनी रु.५००/- इतका Waar भत्ता तसेच, संदर्भाधीन क्र.२ वरील दि.२८.०८.१९९० च्या 
शासन निर्णयान्वये सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना प्रथम 
नियुक्तीच्या वेळी रु.१०००/- व त्यानंतर दर चार वर्षांनी रु.१०००/- इतका गणवेश भत्ता अनुज्ञेय केला 
होता. तद्‌नंतर गणवेश व तद्‌नुषंगिक साहित्य यांच्या किंमतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झालेली आहे. 
त्यामुळे सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ते उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या गणवेश भत्त्यात वाढ 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक ते उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांना प्रथम नियुक्तीच्या वेळी रु.५०००/- व पुढील चार वर्षांनी रु.५०००/- इतक्या सुधारित दराने गणवेश 
व त्यासोबतच्या इतर बाबींसाठी शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. यासाठी येणारा खर्च परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील अधिका-यांचा गणवेञा भत्त्याचा खर्च, 
मागणी क्र.बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर (00)(009) संचालन व प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१)(०१) 
आस्थापना-परिवहन अयुक्त योजनेत्तर (अनिवार्य) SAAT (२०४१ ००१८) १३- कार्यालयीन खर्च तसेच, 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिका-यांच्या गणवेश भत्त्याचा खर्च, मागणी क्र. बी-३, २०४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०४१६/प्र.क्र.१८७/परि-४ 


वाहनांवरील कर (०२) प्रादेशिक कार्यालये (०२)(०१) प्रादेशिक कार्यालये दत्तमत (२०४१ ००३६) १३- 


कार्यालयीन खर्च या लेखाश्रीर्षातील उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. १५१/२०१८/व्यय-८, 
दि.२०.०४.२०१८ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४२७१७४१०६८०२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


I d by Kad 
Kadam DN c-NonGowernment OfMaharashta 
०५० partment, postalCode=400032, 
Dattatray छत 567186238130840468017492 
703428e9ad65c6cd79299927331e6f, 
H anma nt Date: 2018.04.27 17:43:25 +05'30' 
(द.ह.कदम) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, ५८, मुंबई/नागपूर 
परिवहन SQA, ASRS राज्य,मुंबई 


. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन/संगणक/ळेखा),परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. 


सर्व प्रादेशिक /उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 


१०.उप सचिव (व्यय-८)/व्यय-१० (वित्त विभाग) 
११.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग 
१२.निवडनस्ती परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


